मानव विकास कार्यक्रम राबविण्यासाठी 23 
जिल्ह्यातील “जिल्हा नियोजन अधिकारी (मानव 
विकास)” यांना स्वतंत्र दुरध्वनी (STD सुविधेसह) 
मंजूर करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्र: माविका-२०१९/प्र.क्र.१०५/का.१४१८ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-३२ 
दिनांक: २६ जुले, २०१९ 


वाचा:- १) नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्र. माविमि-२०१०/प्र.क्र.८१/का.१४१८ दि. १९/०७/२०११ 
२) नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्र. माविका-२०१७/प्र.क्र.२९/का.१४१८ दि. २२/०१/२०१८ 


प्रस्तावना:- 


राज्यातील २३ जिल्ह्यांतील १२५ तालुक्यांमध्ये मानव विकास निर्देशांक उंचावण्याकरीता 
“आरोग्य, शिक्षण, उत्पन्न वाढ व कौशल्य विकास आणि रोजगारनिर्मिती विषय योजना* या मानव 
विकास कार्यक्रमांतर्गत राबविण्यात येतात. सदरहु योजना राबविण्यासाठी संबंधित जिल्हा नियोजन 
अधिकारी (मानव विकास) यांची कार्यालये स्थापन करण्यात आली आहेत. सदरहु कार्यालयांमार्फत 
कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात येते. यासाठी सदर कार्यालयांद्वारे जिल्ह्यातील विविध क्षेत्रीय 
यंत्रणांशी संपर्क साधावा लागतो. याकरीता जिल्हा नियोजन अधिकारी (मानव विकास) यांच्या 
कार्यालयांना स्वतंत्र दुरध्वनी मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


राज्यातील २३ freee जिल्हा नियोजन अधिकारी (मानव विकास) यांच्या 
कार्यालयामार्फत मानव विकास कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात येते. याकरीता जिल्हा 
नियोजन अधिकारी (मानव विकास) यांच्या कार्यालयांसाठी प्रत्येकी एक स्वतंत्र दुरध्वनी (STD 
सुविधेसह) या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात येत आहे. 


२. सदरहु स्वतंत्र दुरध्वनीकरीता होणारा आवर्ती खर्च हा “मागणी क्र. ओ-१, २०५३, जिल्हा 
प्रशासन ०९३ जिल्हा आस्थापना, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना (०४) आयुक्त, औरंगाबाद (०४)(०१) 
मानव विकास निर्देशांक वृध्दी करणे (२०५३१२३१), (०६) दुरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क” या 
लेखाशीर्षाखाळील संबंधित जिल्ह्यांना त्या त्या वर्षी मंजूर करण्यात येणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः माविका-२०१९/प्र.क्र.१०५/का.१४१८ 


३. हा शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका-१९७८, भाग-पहिला, उपविभाग-१, अ.क्र 
१४ समोरील नियम क्र. ६२ अन्वये प्रशासनिक विभागांस असलेल्या अधिकाराचा वापर करुन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


8. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर शासन निर्णय 
उपलब्ध करण्यात आला असून; त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०७२६११३११३७६१६ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by VUESING FATTESING VASAVE 

V VJ E S | N G DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=5494d2ad3a3bcSddd66daf9a8fl 7ceecSe2d7d4b6a8bb 


FATIESINGVASAVE दया 
(वि. फ. वसावे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा. मंत्री (वित्त व नियोजन) याचे खाजगी सचिव. 

) मा. राज्यमंत्री (वित्त व नियोजन) याचे खाजगी सचिव. 

३) महालेखापाल (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/ २, मुंबई / नागपूर. 
) 
) 


आयुक्‍त, मानव विकास आयुक्तालय, औरंगाबाद. 

जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, मानव विकास समिती, पालघर, ठाणे, रायगड, सिंधुदूर्ग, 

नाशिक, धुळे, जळगांव, नंदुरबार, जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, नांदेड, बुलढाणा, 

अकोला, वाशिम, अमरावती, यवतमाळ, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर व गडचिरोली. 

६) जिल्हा नियोजन अधिकारी (मानव विकास), जिल्हा मानव विकास समिती, पालघर, ठाणे, 
रायगड, सिंधुदूर्ग, नाशिक, धुळे, जळगांव, नंदुरबार, जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, 
नांदेड, बुलढाणा, अकोला, वाशिम, अमरावती, यवतमाळ, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर 
व गडचिरोली. 

७ जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय, पालघर, ठाणे, रायगड, सिंधुदूर्ग, 
नाशिक, धुळे, जळगांव, नंदुरबार, जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, नांदेड, बुलढाणा, 
अकोला, वाशिम, अमरावती, यवतमाळ, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर व गडचिरोली. 

८) अवर सचिव (विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९) अवर सचिव ( का.२२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०)निवड नस्ती (का.१४१८). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


